वाचा: 
q 


— 


AD 
— 


2) 


& 


<> 


on 
na 


S 


८) 


मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-२ 

आशियाई विकास बँक (ADB) अर्थसहाय्य अंतर्गत 
भंडारा जिल्ह्यातील रस्त्याची प्रशासकीय मान्यता 
रद्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र. २४२/बांधकाम-४ 
बांधकाम भवन, ५वा मजला, २५ मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
तारीख: १४ जून, २०२३ 


शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः ग्रासयो-२०१५/प्र.क्र.१२/योजना-९, दिनांक २८ 
ऑक्टोबर, २०१५. 

शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२१/प्र.क्र.१६५/बांधकाम-४, दिनांक of 
जानेवारी, २०२२. 

शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.०७/बांधकाम-४, दिनांक २१ 
एप्रिल, २०२२. 

शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.१९/बांधकाम-४, दिनांक २६ 
सप्टेंबर, २०२२. 

शासन पत्र, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.४६९/बांधकाम-४, दिनांक २० 
ऑक्टोबर, २०२२. 

मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र क्रमांकः 
मु.अ./प्रमंग्रासयो/३४९/२०२३, दिनांक २३ जानेवारी २०२३. 


शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२३ /प्र.क्र.२४२ /बांधकाम-४, दिनांक १३ 
मार्च, २०२३. 

मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र क्रमांकः 
मु.अ./प्रमंग्रासयो/१४३१ /२०२३, दिनांक २७ एप्रिल, २०२३. 


झासन निर्णय : 


मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-२ आशियाई विकास बँक (ADB) अर्थसहाय्य 


अंतर्गत उपरोक्‍त वाचा मधील अ.क्र. ७ येथील शासन निर्णयान्वये भंडारा जिल्ह्यातील १७ कामांना 


प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. मुख्य अभियंता, प्रमंग्रासयो, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते 


विकास संस्था पुणे, यांचे उपरोक्त वाचा मधील अ.क्र. ८ च्या पत्रान्वये कळविल्यानुसार प्रशासकीय 


मान्यतेच्या यादीतील अ.क्र. १० वरील भंडारा तालुक्‍यातील परसोडी कोंढी साहुली, TR -०९, इजिमा 


-१२७, रस्त्याचे काम प्रकल्प व्यवस्थापक, आयुध निर्माणी, भंडारा यांचे मार्फत कार्यान्वित करण्यात येत 


शासननिर्णयक्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.२४२/बांधकाम-४ 


असल्याने प्रस्तुत कामाची प्रशासकीय मान्यता या शासन निर्णयान्वये रद्द करण्यात येत असून, 


रद्द करण्यात येत असलेल्या कामाचा तपश्रील खालील प्रमाणे आहे. 


अ.क्र. तालुका | पॅकेजक्र. रस्त्याचे नाव लांबी | कामाची | कामाची ५ वर्षे 
(कि.मी) | अंदाजीत नियमित 
रक्‍कम देखभाल व 
(रु. लक्ष) | दुरुस्ती अंदाजी 
त रक्कम 
(रु. लक्ष) 
Pa] 2 = | BS ६ | 6 | 
sem | ADB-BHA परसोडी-कोंढी-साहुली रस्ता ९.७३० । ८२९.५० ५८.०७ 
(9 गडी (॥)- ०४ TR ०९ इजिमा १२७ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥१9॥8॥/859॥1॥9.9०७.॥या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०६१४१४५७५७४९२० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PATIL 


PRASHANT VINAYAKRAO 
Date: 2023.06.15 11:37:38 +05'30' 
(प्रशांत पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१) मा. विधानसभा व विधानपरिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 
२) प्र.स. (ग्रा.वि. व पं.रा.), बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
३) सचिव (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४) जिल्हाधिकारी, भंडारा. 
५ खाजगीसचिव, मा. मंत्री (ग्रा.वि.) मंत्राळय मुंबई-३२ 
६) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, भंडारा. 
७ मुख्य अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे. 
८) अधीक्षक अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, नागपूर विभाग, नागपूर. 
९) कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, जिल्हा भंडारा. 


१०) कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद, भंडारा 
११) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, भंडारा. 
१२) जिल्हा कोषागार अधिकारी, भंडारा. 


पृष्ठ$पैकी२ 


शासननिर्णयक्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.२४२/बांधकाम-४ 


१३) माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना, महाराष्ट्र राज्य 
१४) निवड नस्ती, कार्यासन बांध-४, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ$पैकी३ 


